राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत ४१६४ 
अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका -२०१८/अपदे/प्र.क्र.४५/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ४ Ue, २०१८ 


संदर्भः- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००६/१२८/प्र.क्र.१९/आरोग्य-२, 
दि. ३०/१२/२००६ . 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय maim: पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि. ६/ ८/ २००७. 

3) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.४५/आरोग्य-५, 
दि.०७/०२/२०१८ 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/किजरो/ 
राहिनिका/२० टक्के/४१६४ ATS /मान्यता/प्रस्ताव ३८३-८४/कक्ष-१८/२०१८ दि.२१/३/२०१८. 


झछासन निर्णय: 


राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत २०१६६ अस्थायी पदांपैकी १६१३३ अस्थायी पदे दिनांक 
३०/४/२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये कायम करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित ४०३३ अस्थायी पदे तसेच 
पदांच्या आढाव्यातून सुटलेली सुधारित आकृतीबंध सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.पदआ- 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दिनांक 29/8/2092 अन्वये मंजूरी दिलेली उपकेंद्र स्तरावरील १३१ पदे अशी 
एकूण ४१६४ पदे दिनांक १/०१/२०१८ ते २८/२/२०१८ पर्यंत वरील अनु. क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये 
पुढे चाळू ठेवण्यात आली होती. सदर पदे राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध 
करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, या पदांना दिनांक १/३/२०१८ ते ३०/९/२०१८ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर पदांचा खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन 
२०१८-२०१९ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः'हिनिका २०१८/अपदे/प्र.क्र.४५/आ-५ 


१) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 
(०१) (०५) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ०६११) 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (५२) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम (स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ५२१९) 


2 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०१) (०५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने 

सांकेतांक - (२२१० ०३८९) 


क 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०२) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ५०४१) 


es 


३. सदर ares निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५ 


मार्च, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःहिनिका २०१८/अपदे/प्र.क्र.४५/आ-५ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०४११५९२९१४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


५. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sanjay R More 
DN: c=IN, o=Government Of 


e 
S a N a Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7256abb8dd472637941e 


581488fb02eda9e0d6b701c434bcf 
O re 471a0d525f80681, cn=Sanjay R 
More 
मोर) 2018.04.04 12:20:40 --05'30' 
(a. 31. मोर 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

३. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

४. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप) सर्व. 

५. जिल्हा हिवताप अधिकारी, (सवी. 

६. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग प्रशिक्षण पथके (सवी. 

७. आयुक्‍त, महानगरपालिका ठाणे/नागपूर. 

८. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३), (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय मुंबई. 

१२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १, २, ३, ५ व अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ३पैकी३ 


